रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.२७/सा.क.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 

क्र.संकीर्ण-२००१/प्र.क्र.२९८/सां.का.१, दि.२३ मार्च, २००६. 

२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक एसपीबी-२०२३/ 
प्र.क्र.१६/सां.का.१, दि.०९.१०.२०२३. 

3) शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : एसपीबी-२०२३/ 
प्र.क्र.१६/सां.का.१, दि.०६.११.२०२३ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ 

५) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. रंप्रपम/आस्था./२०२४/१०२०, 
दि.१२.०९.२०२३. 


शासन निर्णय: 

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ०३ नियमित अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकान्वये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. तथापि, वित्त विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र.४, दि.२१.०२.२०२४ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठीचे अधिकार प्रदान केले आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय दि.२९ मे, २०२३ अन्वये रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई कार्यालयातील पदांच्या 
सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्या आळी असून, गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक (१ पद), गट-ड 
मधील दप्तरी (१ पद) व शिपाई (०१ पद) अशा एकूण ०३ पदांच्या सेवा बाहययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता 
देण्यात आली असून, ०३ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या 
अधीन राहून पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१ । लिपिक-टंकलेख 5-६: १९९०० - ६३२०० ०१ 
२ दप्तरी 5-३: १६६०० - ५२४०० ०१ 
३ ‘Rr | 5-१: 94000 - ४७६०० ०१ 
एकूण ०३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीबी-२०२४/प्र.क्र.२७/सा.क.१ 


अटीव शर्ती: 

आ) ज्या प्रयोजनार्थ सदरहू पदे निर्माण केलेली आहेत, त्या प्रयोजनार्थच पदांचा विनियोग करण्यात यावा. 

आ) वित्त विभागाच्या प्रचलित धोरणांनुसार सदरहू पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी Rat नसावे. 

इ) सदरहू पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०२. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ०४ नियमित पदे व ०९ 
ठोक मानधनावरील अस्थायी पदांना होणारा खर्च मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (०२) रंगभूमी 
प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाचे कार्यालय (०२). (०१) राज्य रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ मुंबई (२२०५ १३८३) 
या लेखाश्ीर्षाखाली त्या-त्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०२३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०२२८१४५७०७६५२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 


A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 
G O Pp | C H N D CULTURAL DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2f36b641 2b2bad225b8d078a7f80eed5b7d004f917946ac3d5ff 


416ac9473d48, postalCode=400032, ‘Maharashti 

Pp A N D U R A N G (ट्‌ H AVA N serial INumber=0E195B995C4CFBA1B7E199D 1B4B48F8A7C4C1AAD3E82 
FED8E020632824893159, -GOPICHAND PANDURANG CHAVAN 
Date: 2024.02.28 16:20:28 +05'30' 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) सचिव, रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
) वित्त विभाग (व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
) निवडनस्ती (सांका-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


